सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट-ब 
संवर्गातील उमेदवारांच्या परिवीक्षाधिन प्रशिक्षण 
कालावधीकरिता ३ अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-०३१५/प्र.क्र.१०६/परि-४ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०१५. 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि -२०१२/प्र.क्र.६६/१२/वित्तीय सुधारणा -१, 
दि. ११/०७/२०१२. 
२) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दि. २०/०१/२०१४. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. टिआरएन-२०१४/प्र.क्र.२९/१४/१२-अ(१), 
दि. ०९/०५/२०१४. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. टिआरएन-०५१४/प्र.क्र.१८/१८-ब, 
दि. ०८/०८/२०१४. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. टिआरएन-२०१५/प्र.क्र.४६/१४/१८-ब, 
दि. १७/०४/२०१५. 
सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-०२१५/प्र.क्र.१८/१५/१८-ब, दि. २५/०२/२०१५. 
सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. टिआरएन-०३१५/प्र.क्र.३५/१५/१८-ब, दि. ०८/०४/२०१५. 


AN 
~~ 


= 


o~ 
a 
ma 


mM 
— 


S 


प्रस्तावना : 
राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा २०१४ अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 

सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील पदाकरिता ३ उमेदवारांची शिफारस 
केली आहे. संदर्भाधीन क्र. २ व ३ मध्ये नमुद शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे सन २०१४ पासून प्रतिवर्षी सरळसेवेने नियुक्‍त होणा-या गट-अ मधील पदांसाठी 
यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट-ब मधील पदांसाठी वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
गट-ब संवर्गातील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१४ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब संवर्गासाठी रुपये ९३००-३४८०० (ग्रेड पे रु. ४६००) 
या वेतनश्रेणीत ३ अधिसंख्य पदे दि. ०२/०५/२०१५ पासुन दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी निर्माण 
करण्यास झासन मंजूरी देत आहे. 
२. सदर अधिसंख्य पदे परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात येत आहेत. 
३. संदर्भाधीन क्र. ७ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०८/०४/२०१५ च्या पत्रात निर्देशित 
केल्यानुसार संबंधीत परिवीक्षाधीन अधिका-यांचा एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम 
दि. ०२/०५/२०१५ पासून वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
नागपूर येथे सुरु झाला आहे. संदर्भाधीन क्र. ५ मध्ये नमूद शासन निर्णयान्वये परिवीक्षाधीन अधिकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३१५/प्र.क्र.१०६/परि-४ 


तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी संबंधित विभागाकडे रुजू झाल्यानंतर त्यांना विभागामार्फत नियमित वेतन अदा 
करण्यात येईल. तसेच आधीच्या कालावधीत अदा केलेले ठोक वेतन आणि नियमित वेतन यातील 
फरकाची रक्कम देखील एक रकमी तात्काळ अदा करण्यात येईल. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्रेमासिकरित्या संचालक, वसंतराव नाईक राज्य 
कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, नागपूर - ४४२४१० यांना अग्रिम निधी उपलब्ध 
करुन द्यावा. सदर प्रशिक्षण मे, २०१५ पासून सुरु होणार असल्यामुळे माहे मे, २०१५ च्या वेतनासाठी 
त्वरीत तर त्यानंतरच्या तिमाहीसाठी ऑगस्ट, २०१५ अखेर, नोव्हेंबर, २०१५ अखेर आणि फेब्रुवारी, 
२०१६ अखेर या प्रमाणे २ वर्षाचा परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपृष्टात येईपर्यंत अग्रिम निधी 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार 
व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, नागपूर यांना उपलब्ध करुन द्यावा. 
५. परिविक्षाधीन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या अधिसंख्य पदावर होणारा खर्च 
“मागणी क्र. बी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २०४१, वाहनावरील कर (०१) ००१, संचालन व प्रशासन 
(२०४१००१८) ०१ वेतन (योजनेतर) (दत्तमत)” या लेखाशीर्षाखालील मंजुर अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन 
भागविण्यात यावा. तसेच सदर बाबीसाठी आवश्‍यक असल्यास अतिरिक्‍त रकमेसाठी सुधारित 
अंदाजामध्ये पुरक मागणीचा प्रस्ताव सादर करावा. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८५/विसु-१, दि. ०४/०७/२०१५ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१५०७३११११७४४३१२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MB Tashildar 
DN: c=IN, o=Government Of 


M B ग h 7 | d Maharashtra, ou=Section Officer, 
a S 7 | a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
cn=M B Tashildar 
Date: 2015.08.05 16:24:22 +05'30' 


(मो.बा. ताऱशिलदार) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 

) महालेखापाल-१, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई . 

) महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर. 
४) महाळलेखापाल-?२, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 

) 

) 

) 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महासंचालक,यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 

संचाळक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
नागपूर - ४४२४१०. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

९) वित्त विभाग,(कार्यासन व्यय-८ / वित्तिय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 

१०) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ अ/१८-ब), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

११) निवड नस्ती, परिवहन ४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


